RW जे.जे.समूह रुग्णालयाच्या अतिविशेषोपचार 
रुग्णालय इमारतीच्या बांधकामास मागणी क्रमांक एच 
०८ ४२१० २७५२ अंतर्गत मंजूर निधी ठेव अंशदान 
लेखाशिर्षाखाली वर्ग करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : पुमाअ -२०२०/प्र.क्र.२८९ / प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मार्च २०२१ 


ara : १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक जेजेएच - २०११ / प्र.क्र. ६६२/ 
प्रशा-१, दिनांक ०५.०२.२०१९ 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक लेखाशी - २०१९ / प्र.क्र. २० / 
प्रशा-१, दिनांक ०७.१२.२०१९ 
३) अधीक्षक अभियंता, मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई याचे पत्र क्रमांक अ.अ./ मुंमं / 
अर्थ /२०२०-२१, दिनांक २४.०३.२०२१ चे 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त झासन निर्णय, दिनांक 04.02.2098 अन्वये विभागाच्या नियंत्रणाखालील ज.जी. 
समूह रुग्णालय,मुंबई अंतर्गत अतिविशेषोपचार रुग्णालय इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर बांधकामासाठी उपरोक्त शासन 
निर्णय, दिनांक ०७.१२.२०१९ अन्वये मागणी क्रमांक एच ०८ ४२१० २७५२ असे स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
विहीत कार्यपध्दतीने निर्माण करण्यात आलेले आहे. सदर लेखाशिर्षातील ५३ - मोठी बांधकामे या 
उद्दिष्टात विधानमंडळाच्या डिसेंबर २०२० च्या अधिवेडञानात रुपये २१,७३,९२,००० ( रुपये एकवीस 
कोटी, त्र्याहत्तर लक्ष, AAI हजार फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूदीपैकी 
सुधारित अंदाजात प्राप्त निधीपैकी रुपये १६,३०,००,००० (रुपये सोळा कोटी, तीस लक्ष फक्त ) 
इताका निधी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात उपरोक्‍त बांधकामासाठी वापरण्यासाठी ८४४३- ठेव 
अंशदान लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यास सदर शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. याविषयी उपरोक्त मागणी क्रमांक एच ०८ ४२१० २७५२ अंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी 
उपरोक्त नमूद रुपये १६,३०,००,००० /- इतका निधी निधी ८४४३-ठेव अंशदान लेखाशिर्षाखाली 
निधी वर्ग करणेबाबतची विहीत कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही संबंधित सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या कार्यालयाने करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ -2020 /प्र.क्र. २८९ /प्रशा-१ 


३. विषयाकिंत बांधकामासाठी ८४४३ - ठेव अंशदान लेखाशिर्षाखाली वर्ग केलेला निधी सन 
२०२१-२२ मध्ये विहीत कार्यपध्दतीनुसार प्राथम्याने वापरणेबाबत कार्यवाही संबंधित कार्यालयाने 
करावी. तदनंतर उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ मध्ये 
अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीची मागणी करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०६/२०२१ /व्यय -१३ , 
दिनांक २६.०३.२०२१ दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षः सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१४३६५६१०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 

A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba 


M U R L| D H A 5a50897b7b2244d66593f50dd713da8 
3860912503, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce9 
R R A O 7ec0978235f63f80f0bc4317129bf381 
eb48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DAHAGE दी 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. अपर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
५. अधीक्षक अभियंता , मुंबई सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई 
६. कार्यकारी अभियंता, एकात्मिकृत घटक (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, मुंबई 
७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
८. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
११.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठरपैकी२ 


